राज्यातील लोक कलावंतांच्या पथकांना 
अनुदान पॅकेज अंतर्गत भांडवली खर्चासाठी सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अनुदान मंजूर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. HHT ४७१८ (११) /प्र.क्र.३६९ /सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. लोकअ-२००७/प्र. क्र. १२७/ 
सां. का. ३, दिनांक १ जानेवारी, २००८ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील सर्व लोककला टिकून राहाव्यात, या लोककलांची पुढील पिढीला माहिती 
व्हावी आणि महाराष्ट्रातील एकूणच सर्व पारंपरिक लोककलांचे जतन करण्यासाठी या 
Moos उत्तेजन देण्याच्या हेतूने विभागाच्या दिनांक १ जानेवारी, २००८ च्या शासन 
निर्णयान्वये कलापथकांना वेशभूषा, वाद्य, रंगभूषा, साहित्य, तंबू साहित्य, वीज, ध्वनी साहित्य व 
वाहन इत्यादींसाठी भांडवली स्वरुपाच्या खर्चासाठी तसेच कलापथकांना प्रयोगासाठी अनुदान 
देण्याची योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. 


२. सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात लोककलावंतांच्या कळा पथकांना भांडवली 
खर्चासाठी ८० कलापथकांना अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


या झासन निर्णयान्वये सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात लोककलावंताच्या पथकांना 
अनुदान पॅकेज अंतर्गत एकूण ८० कलापथकांना भांडवली खर्चासाठी खाली नमूद केलेल्या 
विवरणपत्रानुसार एकूण रुपये ३३,००,०००/- (रुपये तेहतीस लक्ष फक्त) इतक्या रक्‍कमेस 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


भांडवली 
कलाप्रकार कलापथकाचे नांव व पत्ता खर्चासाठी 
अनुदान 
पूर्णवेळ । भिमाभाऊ यांचे सुपुत्र रविभाऊ अंजाळेकर यांचा लोकनाटय TART मंडळ, 
तमाशा । यावल, जि. जळगांव गन 
हंगामी । मनीषा कवठेकर सह हणमंत कवठेकर तमाशा मंडळ कवठे, ता. वाई, 
तमाशा ।जि. सातारा aa 
विनोदसम्राट वसंतराव काळमपाडीकर ळोकनाटय तमाझा मंडळ, ता. 
सांगली 4,00,000 
वाळवा, जि. सांगली aa 
माया मलकापूर लोकनाटय तमाझा मंडळ, कराड, जि. सातारा १,००,००० 


शासन निर्णय क्रमांकः लोकपॅ ४७१८ (११) /प्र.क्र.३६९ /सां.का.४ 


4, के. बच्चुराम घाटनांद्रेकर यांचे चिरंजीव अमोल, मनोज घाटनांद्रेकर सह १ 
. ,00,000 
रेणुका वारेकर ळोकनाटय तमाशा मंडळ 
द< पापासाहेब सातारकर लोकनाटय तमाशा मंडळ, सैदापूर, ता.जि. सातारा १,००,००० 
रेश्‍मा घोळप नारायणगांवकर, ता. कर्जत, जि. अहमदनगर १,००,००० 
दशावतार | गुरुकृपा दशावतार लोकनाटय मंडळ, हळवल, ता. कणकवली, 
सिं १,००,००० 
जि.सिंधुदुर्ग व्य, 
९. | खडीगंमत | शाहिर प्रकाश तागडे तुर्रा प्रकाश पार्टी, ता. कामठी, जि. नागपूर ५०,००० 
lie ०. शाहिर हरिश्चंद्र लांजेवार तुर्रा प्रकाश पार्टी, खैरीघर, ता. लाखांदूर, 
. ५०,००० 
जि.भंडारा 
la १, शाहिर ज्ञानेश्वर धनविजय कलाकुंज तुर्रा पार्टी, विरखंडी, ता. भिवापूर, जि. 
५०,००० 
नागपूर 
१२. शाहिर गीता रिनाईत, राष्ट्रीय स्वतंत्र सप्तरंग निशान देव्हाडी, ता. तुमसर, : 
, ०,००० 
जि. भंडारा न 
१३. शाहिर TARA साखरकर, राष्ट्रीय तुर्रा प्रकाश पार्टी, भामेवाडा, ता. कुही, र 
जि. नागपूर ak 
१४. शाहिर राजकुमार मेश्राम, तुर्रा गायन पार्टी, जांभळी, ता. साकोली, 
: ५०,००० 
जि.भंडारा 
१५. शाहिर डॉ. पुरुषोत्तम भास्कर बोंदरे, आझाद भारत कलगी पार्टी, 
; ५०,००० 
मु.भिकारखेडा, ता. मोहाडी, जि. भंडारा 
१६. शाहिर ललकार चव्हाण, गुरु सुभान पार्टी निलडोह, मु. निलडोह, पो. ह 
हिंगणा ०,००० 
एम.आय.डी.सी., ता. , जि. नागपूर 
१७. श्रीकृष्ण सुभान पार्टी खमारी (बुटी), शाहिर अरुण मेश्राम, मु. खमारी (बुटी), 
‘ ५०,००० 
पो. माटोरा, ता. जि. भंडारा 
१८. शाहिर सेवक खडसे सुभान पार्टी, मांडेसर ५०,००० 
१९. राष्ट्रीय आझाद कलापथक, शाहिर उमेडशकुमार मेश्राम, नवेगाव, री 
, ०,००० 
ता.तुमसर, जि. भंडारा । 
२०. समाजसुधारक कलंगी मंडळ, शाहिर कृष्णाजी वाघाडे, पो. निमखेडा, : 
— 0,000 
, ता. मौदा, जि. नागपूर 
२१. शाहिर आत्माराम बागडे, तुर्रा WHT मंडळ खमारी/बुज. पो. नेरी, 
: ५०,००० 
ता.मोहाडी, जि. भंडारा 
२२. आझाद कलंगी मंडळ, शाहिर राजू कानसकर, HET, ता. तिरोडा, 
गोंदिया ५०,००० 
जि. गोंदिया ह 
२३. शाहिर बाबाराव दुपारे, गुरु सुभान मंडळ, चिखली (मैना), ता. काटोल, 
५०,००० 
जि.नागपूर न 
२४. नवयुवक कलंगी पार्टी, शाहिर प्रल्हाद खंदारे, जामगाव, ता.जि. भंडारा i 
40,000 
२५. शाहिर अमोल नथुजी नेवारे, राष्ट्रीय लोककला तुर्रा मंडळ, ता. सावनेर, गी 
जि. नागपूर कं 
२६. शाहिर संतोष खडसे, समता ea सांस्कृतिक खडीगंमत कलापथक तं 
न $0, 
मंडळ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोकपॅ ४७१८ (११) /प्र.क्र.३६९ /सां.का.४ 


२७. | शाहिरी | शाहिर अशोक शिंदे, सर्वधर्म समभाव कलामंडळ खंडाळा, ता.जि. लातूर ५०,००० 
२८. | कलापथके | जन्नीमाता शाहिरी पार्टी, शाहिर आनंदराव तुकाराम दानवले, मु. दानवली, र 
पो. भिलार, ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा ता 
२९. शाहिर डी. आर. इंगळे, विजयनगर, बोथा रोड, बुलढाणा ५०,००० 
३०. शाहिर प्रकाश गणपती लोहार, लोककला क्रोडा सांस्कृतिक बहुउद्देशीय oe 
मंडळ, द-याचे वडगाव, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर | 
३१. जयभवानी कलापथक सांस्कृतिक मंडळ, शाहिर सुभाष बा. गोरे, é 
कलाबहार निवास ता. सांगोला, जि. सोलापूर दन 
३२. शाहिर नंदकुमार पाटोळे तावज्ञीकर झाहिरी कलापथक, मु. पो. पंढरपूर, : 
अण्णाभाऊ साठेनगर, जुनी पेठ, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर न्या 
३३. | संगीतबारी | लता सुरेखा मुरुडकर संगीतबारी पार्टी, मु. पो. शिवाजीनगर, मुरुड, 1 
कलापथके | जि.लातूर a 
38. छाया शिला मुरुडकर संगीतबारी पार्टी, मु. पो. पारनगर, ता. जि. लातूर २५,००० 
३५. सुमिता अनंत काळे संगीतबारी पार्टी, मु. पो. नेरले, ता. करमाळा, : 
जि.सोलापूर er 
३६. सुनिता अज्ञानबाई अंधारे वानवडकर संगीतबारी पार्टी, मु. पो. वानवडा, j 
ता.औसा, जि. लातूर १. 
३७. चंदा विठ्ठल काळे संगीतबारी पार्टी, मु. नेरले, ता. करमाळ, जि. सोलापूर २५,००० 
उद. साखरबाई मालन काळे संगीतबारी पार्टी, मु.पो. नेरले, ता. करमाळ, शर 
जि.सोलापूर ae 
38. जयश्री सुशिला जळगांवकर संगीतबारी पार्टी, जळगांव २५,००० 
४०. छबुबाइ वैरागकर संगीतबारी पार्टी, मु. पो. वैराग, ता. बार्शी, जि.सोलापूर २५,००० 
४१. सुनिता निर्मला शिरवळकर संगीतबारी पार्टी, मु.पो. शिरवळ, विठ्ठल री 
मंदिराजवळ, ता. खंडाळा, जि. सातारा या 
४२. संगीता बार्शीकर संगीतबारी पार्टी, मु.पो. बार्शी, ता. बार्शी, जि.सोलापूर २५,००० 
४३. छाया आजा कोठाळीकर संगीतबारी पार्टी, मु. पो. कोठाळी, ता. उत्तर गौ 
सोलापूर, जि. सोलापूर ok 
४४. सुमन अनिता संगीतबारी पार्टी, मु.पो.वाळवणे, ता. पारनेर, जि.अहमदनगर २५,००० 
४५. कमल सटवा अंधारे संगीतबारी पार्टी, पुणे २५,००० 
४६. मीना आदिक सुनिता जातेगांवकर संगीतबारी पार्टी, मु.पो. जातेगांव, : 
ता.जामखेड, जि. अहमदनगर ey 
४७. संजविनी मालनबाई मुसळे संगीतबारी पार्टी, प्रसिकराज कलाकेंद्र कादळी २५,००० 
४८. मधु कलिका काळे संगीतबारी पार्टी, प्रसिकराज कलाकेंद्र काळे २५,००० 
४९. अंगुर जया गुळजकर संगीतबारी पार्टी, प्रसिकराज कलाकेंद्र कादळी, ल 
जुन्नर पुणे ) 
Yo, उज्वला ताराबाई रुपा चंदनकर संगीतबारी पार्टी, मु. पो. बळीराम पेठ, व 
ता.जि. जळगाव कर 
५१. सुनिता मनिषा उखलगांवकर संगीतबारी पार्टी, मु. पो. उखलगांवकर २५,००० 
५२. हिराबाई बाबूराव काळे संगीतबारी पार्टी, तमाशा कलावंत संघ, निमगाव, ae 


वाघा, ता.जि. अहमदनगर 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोकपॅ ४७१८ (११) /प्र.क्र.३६९ /सां.का.४ 


५३. मालनबाई हौसाबाई जाधव पांडेकर संगीतबारी पार्टी, सोलापूर २५,००० 


५४. राजश्री सोनबा मुसळे संगीतबारी पार्टी, मु. पो. शितपुर, ता. कर्जत, का 
जि.अहमदनगर र 
५५. रेखा संध्या पारितेकर संगीतबारी पार्टी, मु. पो. लांडेवस्ती परीते, ता.माढा, ग 
जि. सोलापूर ea 
५६. मिनाबाई राजाबाई काळे संगीतबारी पार्टी, मु. पो. नेरले, ता. करमाळा, ‘ 
जि. सोलापूर ० 
५. रेखा दिगंबर अंधारे संगीतबारी पार्टी, केडावराज शाळेजवळ, मु.पो. ता.जि. 
oR 24,000 
Gd, नंदा लेलाबाई अंधारे संगीतबारी पार्टी, मु.पो. मानाजीनगर 4-2, ता. Sans 
हवेली, जि. पुणे १ 
4g. oe कस्तुरबाई काळे संगीतबारी पार्टी, मु.पो. रुई घासट, ता. धारुर, ee 
as 
६०. OSs अज्ञानबाई अंधारे संगीतबारी पार्टी, मु.पो. वानवडा, ता. औसा, जता 
जि. लातूर ons 
६१. कृष्णाबाइ अज्ञानबाई अंधारे संगीतबारी पार्टी, मु. पो. शामनगर, लातूर २५,००० 
६२. उमिला शामराव काळे संगीतबारी पार्टी, मु. पो. नांदगाव, जि. अहमदनगर २५,००० 
६३. सपना बन्सी चंदन संगीतबारी पार्टी, मु.पो. भूषणनगर, केडगांव, ae 
ता.जि.अहमदनगर व 
६४. केवळबाई भगवान अंधारे संगीतबारी पार्टी, मु.पो.वानवडा, ता.जि. लातूर २५,००० 
६५. साधना संगीता नगरकर संगीताबारी पार्टी, ४०० आर्यभूषण थिएटर, ी 
गणेडापेठ, पुणे ६ 
६६. बबीता सिंधु जाधव संगीतबारी पार्टी, मु. पो. शेवगाव, ता. नेवासा, 
जि.अहमदनगर वित 
६७. कांचन बाळासाहेब काळे संगीतबारी पार्टी, मु.गिडेगाव, पो.सिजरगाव, é 
नेवासा, जि. अहमदनगर त 
६८. सपना बेबी अंधारे संगीतबारी पार्टी, मु. पो. नेहरुनगर, ता. शेवगाव, र 
जि.अहमदनगर ale 
६९. रंजना मोनिका पल्लवी जळगावकर संगीतबारी पार्टी, पिजरा सांस्कृतिक : 
कला केंद्र, वेळे, सातारा aie 
७०. जयश्री बाबासाहेब चंदन संगीतबारी पार्टी, मु. पो. SISTA, ता. श्रीगोंदा, री 
जि.अहमदनगर oe 
99. सुरेखा बन्सी अंधारे संगीतबारी पार्टी, मु.पो. क-हेटाकळी, ता. नेवासा, ग 
जि.अहमदनगर oe 
(92. गंगा, निता, निशा करमाळेकर संगीतबारी पार्टी, पुजा लोकनाटय कला 
केंद्र, जि. पुणे १0709) 
७३. सविता जळगावकर संगीतबारी पार्टी, जि. अहमदनगर २५,००० 
७४. उषा वानवडकर संगीतबारी पार्टी, मु. पो. केशवनगर, लातूर २५,००० 
७५. बबन हौसाबाई साळवे संगीतबारी पार्टी, ता. शेळू, जि. परभणी २५,००० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोकपॅ ४७१८ (११) /प्र.क्र.३६९ /सां.का.४ 


७६. 


(७9७. 


७८. 


७९, 


co, 


कुसुम शेवंता जाधव संगीतबारी पार्टी, मु.पो.ता. जामखेड, जुन्या पोष्टामागे 
२५,००० 
जि. अहमदनगर 
शशिकलाबाई भाऊराव जाधव संगीतबारी पार्टी, मु.पो.ता. जामखेड, न 
4,000 
जि.अहमदनगर 
कुसुम नाना जाधव संगीतबारी पार्टी, मु.पो. शेवगाव, शास्त्रीनगर, 
२५,००० 
अहमदनगर 
सुशिला बबिता संगीता परभणीकर, मु.पो. तुंगी, ता. औसा, जि. लातूर २५,००० 
छबुलोचना आंतरवेलीकर संगीतबारी पार्टी, जय अंबिका कला केंद्र, 
२५,००० 
सणसवाडी, शिरुर, पुणे 
एकूण ३३,००,००० 


२. या प्रयोजनासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर खर्च हा मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) राज्य नृत्य, नाटय, तमाझा व संगीत महोत्सव, (०२) 
(०९) कला व सांस्कृतिक संस्थांना सहाय्यक अनुदान, (२२०५ १५३४) ३१, सहायक अनुदाने 
(योजनांतर्गत), या लेखाशीर्षाखालील सन २०१८-२०१९ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीच्या 
उपलब्धतेच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


४. संदर्भाधीन दिनांक १ जानेवारी, २००८ च्या शासन निर्णयातील नमूद अटींची पूर्तता 
संबंधीत संस्थांकडून करण्यात आलेली आहे, याची खातरजमा संचालकांनी केली आहे, या 
अटीच्या अधीन राहून सदर संस्थांना मंजूरी देण्यात येत आहे. 


५. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-३, अ.क्र.४, परिच्छेद क्र. २७ (२) (३) 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूरी देण्यात आलेली आहे. तसेच पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. BHA २००७/प्र. क्र. १२७/ सां.का.३, दिनांक १ 
जानेवारी, २००८ अन्वये लोककलावंतांना अनुदान पॅकेज अंतर्गत भांडवली खर्चासाठी अनुदान 
समितीने शिफारस केलेल्या पात्र कळापथकांना शासनाची मान्यता घेऊन वितरीत केले जात 
आहे. सदरील खर्च हा बिनशर्त असल्यामुळे परिच्छेद क्र. ९ व परिशिष्टातील अ.क्र.८ मधील 
अट क्र. ३ या प्रकरणी लागू होत नाही. 


प्रस्तावित खर्चासंदर्भात वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र. क्र. ६९/ 
अर्थ-३, वित्त विभाग, दिनांक २ एप्रिळ, २०१८ अन्वये परिच्छेद क्र. ६ (अ) (ब), ७ (३) तसेच 
परिशिष्टातील अ.क्र. ८ मधील अट क्र. १, २, ४, ५, १० ची पूर्तता होत असून उर्वरित सर्व 
परिच्छेद व परिशिष्टातील अटी याप्रकरणी लागू होत नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोकपॅ ४७१८ (११) /प्र.क्र.३६९ /सां.का.४ 


५. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिल, 
२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या निधीमधून विभागास खर्च 
करण्याच्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१२२७१५३७३१०८२३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Shailesh Tukaram Jadhav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tourism And Cultural Affairs Department, 


Shailesh 00 


arashtra, 
2.5.4.20=2f28af075ed91b64d12528e9ab00bb 144f4 
3fcf33c23ccf14c820b969f8ca273, 


Tu ka fa mM Jad h av serialNumber=a90555ec4a073187eb44ee0b1aa93e 
5c855afff34eedb4b03bb3e0a6cfd6271c, 
cn=Shailesh Tukaram Jadhav 
Date: 2018.12.27 15:42:13 +05'30' 


(शैलेश तु. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

३. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, एम. 

जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२ 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

९. अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


